



डोनाल्‍ड आणि 


चालणारा माजसा 


एडवर्ड रिक्कीयूटीक 
मराठी : अश्विनी बर्वे 





डोनाल्ड आणि 


चालणारा मासा 


एडवड्ड रिक्कीयूटीक 
मराठी : अशिविनी बर्वे 






"५ 000 “0 73073 4 की आ, «७०४ 





डोनाल्‍्डचा कुत्रा घराच्या बाहेर भुंकत होता. 


“जर माझा कुत्रा सम जर मांजरावर परत 
भूंकला,” डोनाल्‍डनं विचार केला, “तर आम्ही 


दोघंही अडचणीत येवृ.” 








५०७१ ९।१५१ १: 





|॥ 


0 पा 


डोनाल्‍ड सेमकडे पत्ठत गेला. 
सँम, मांजरावर भुंकत नव्हता. तो मासा चालत होता. 


तो एका माशावर भुंकत होता. तो लॉनवरून चालत जात होता. 





"वाह!" डोनाल्‍ड म्हणाला. मासा गुलाबी होता. 


त्याचे डोछे चमकदार होते. 


"ज़रा सावध रहा, सम!" डोनाल्‍ड महणालरा. 
ते एखादया चमकदार दगडासारखे होते. 


"तो मासा धोकादायक असू शकतो.” 


पण तो मासा तसाच चालत राहिला. 
तो एका खड़डयाकडे गेला, आणि मग 
त्याने पाण्यात उडी घेतली. 


“भीतीदायक!” डोनाल्‍ड म्हणाला. 





रात्री जेवणाच्या वेली डोनाल्‍ड म्हणाला. 


“मी आपल्या पाठीमागच्या बाजूला एक 
मासा बघितला. तो चालत होता.” 
“बघ, डोनाल्‍ड," त्याची आई म्हणाली. “मासे 


चालत नाहीत, ते पाण्यात पोहतात.” 









5. 2022  + औ 


७-०-००७०० ०७ 2! ग 
' ॥! 5 4 8 १६ $ / (५ 


रे 
। 


ठुसय्या दिवशी सकात्ठी डोनाल्ड आपल्या 


“नाही," जोनाथन म्हणाला. 


मित्रांना- लेनी आणि जोनाथनला भेटला. “मत्रा वाटतं त्‌एक बेड़क बघितलं असशील" 


(/ एक चालणारा ए मासा 77 मु 
मी एक चालणारा मासा पाहिला, “मला वाटतं की तो एक सायरन असेल,” 


डोनाल्‍ड महणाला. लेनी म्हणाला 





“बेकार गोष्टी करू नको,” डोनाल्‍ड म्हणाला. 


“पोलिसांच्या गाडीला सायरन असतो, यातून 
है लक्षात येत॑ की तुला किती माहिती आहे,” 
लेनी म्हणाला. 


“एका प्रकारच्या सँलोमॉडर (माशांना) सायरन 
म्हटलं जात॑ं,” तो म्हणाला. 

"सलामेंडर - माश्यांसारखे लरांब आणि पातत्छ 
असतात.'” 

"ओह," डोनाल्‍ड म्हणाला. “अच्छा, तू त्या 


सायरनविषयी बोलत होतास.” 





“प्रत्येकाला माहित आहे की ते काय डे हसला. “आणि मी एका उडणाय्या 


आहे. पण मी एक मासा पाहिला तो मगरीला पाहिल॑!” त्याने मजेत म्हटलं. 


खरंच चालत होता,” तो म्हणाला. 


नव डोनाल्‍ड खड्डयाकडे गेला. त्याने मासे 
पकड॒ण्याच्या काठीवर एक किडा लावला. 
कधी-कधी डोनाल्‍्डला किड्याविषयी वाईट 


वाटायचं. 


पे | 





पण लेनी आणि जोनाथनला दाखविण्यासाठी 

डोनाल्‍डला तो चालणारा मासा पकडायला हवा 
होता. 

"अरे, शेवटी मला काहीतरी मिव्ठालं!” डोनाल्‍ड 


ओरडला. मग त्याने गुलाबी माश्याला वर ओठल. 











हा 
पण तो मासा काट्यातून निघून परत 3 


पाण्यात गेला. 
“तो पव्ठाला!” डोनाल्‍ड ओरडला. 











त्या संध्याकाव्ठी, डोनाल्‍डच्या वडिलांनी 
म्हटलं. “काही अजब नवे मासे इथं दक्षिण 
प्लोरीडा मध्ये राहत आहेत. 

ते कैंटफिश आहेत, जे जमिनीवर चालू 


शकतात. 





“त्याला तर मी पाहिल आहे,” डोनाल्‍ड म्हणाला. 


“बिचारा डोनाल्‍ड!“ त्याची आई म्हणाली. 
“तू खरंच एक चालणारा मासा पाहिला आणि 


आम्ही तुझयावर विश्वास ठेवला नाही.” 





दुसन्या दिवशी, त्यांनी मिस्टर वाल्टरांना बघितलं. 
डोनाल्‍ड, लेनी आणि जोनाथन मिस्टर वाल्टर, डोनाल्‍डच्या घराजवक एका 


खड़्डयाजवक परत गेले. प्रयोगशाल्वेत काम करत असत. 


मिस्टर वाल्टर्सच्या जाब्यात एक 
मासा इकडेतिकडे उड़या मारत होता. 
तो गुलाबी होता आणि त्याचे डोल्े 


चमकदार होते. 









री ॥| च् 
| ॥! 






2 की 39 0 कन 90-50१४- 


कि 
|) 


"अरे!" डोनाल्‍ड म्हणाला. “हा तर तोच 
चालणारा केंटफिश आहे.” 
“अगदी बरोबर,” मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 


“आता तो सगक्ठीकडे दिसतो.” 








“चालणारा कैटफिश ही खरंच एक पेशी 


डोनाल्‍डने लेनीच्या खांदयावर थोपटले. 


आहे. आम्हांला त्याव्यापासन सटका हवी 
“काय स्ायरन!" डोनाल्‍ड म्हणाला. हक 


| आहे. तो या भागातला नाही.” 
“ही काही गंमत नाही,” मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 


"केंटफ़िश स्थानिक नाही?” डोनाल्‍ड ने विचारलं. 
“अगदी बरोबर,” मिस्टर वाल्टर म्हणाल्रा. 
“चालणाय्या कैंटफ़िश यांचे खरं घर खूप दूर 
आशियामध्ये आहे.” 

“मग ते इथं कसे आले?” जोनाथनने विचारलं. 
“लोक आपल्या अक्वेरीयममध्ये पाव्ठण्यासाठी 
कंटफ़िश घेवून आले होते,” मिस्टर वाल्टर 
महणाले. 

“पण कैटफ़िश तिथून पद्ूून जावून सगव्हीकडे 


पसरला. 





मिस्टर वाल्टरने जोड़लं. 

"केटफ़िश हवेतश्वास घेतो, म्हणून तो अधिक 
काछ् पाण्याच्या बाहेर राहू शकतो. तो खूप सारे 
अंडी पण घालतो. लवकरच इतर प्रकारच्या 
माशांच्या तुलनेत कैटफिशची संख्या जास्त होवू 


शकते.” 





“पण यात चुकीचे काय आहे?” डोनालल्‍्डने 


न कसा पसरला?” डोनाल्‍डने विचारला. विचारले. 
“तो चालत इथून तिथं गेला,” मिस्टर वाल्टर “मी एक केटफिश पकडला होता. तो एकदम 
म्हणाले. मजेदार प्राणी आहे.” 


मग एका तलावातून दुसन्या तलावात चालत 


गेले.” 








"कंटफ़िश येण्याच्या आधी,” 

मिस्टर वाल्टर म्हणाले, “इथं राहणाय्या 
माशांसाठी खूप अन्न होतं. पण आता 
केटफिश सगकं खाणं खाऊन घेत आहे. 


तो दुसय्या माशांना बाहेर काढत आहे.” 


का असंच चालू राहिल तर केवल कैटफिश 


वाचेल,” ते महणाले. “मला वाटतं की खूप 
प्रकारच्या मासे असणे चांगलं असेल,” 
डोनाल्‍ड म्हणाला. “फक्त एकच एक नाही,” 


“तू बरोबर महणत आहेस.” 


मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 


“चालणारा कँटफिश इथं फिट होत नाही.” 





लेनीचे तोंड एवढूसे झाले. “ज्याने कोणी 
इथं केटफिश आणला,” तो म्हणाला, 

“तो खूप मूर्ख असेल.” 

“कदाचित," मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 
“त्यांना माहित नसेल की कंटफिश अशा 
प्रकारे पठ्ून जावून सगव्हीकडे पसरेलत्र. 
पण जेव्हा लोक प्राण्यांना त्या जागेवर 
ठेवतात जिथले ते नसतात तेव्हा काहीतरी 
वाईंट होवू शकतं. केंटफ़िश पूर्ण राज्यात 


पसरू शकतो.” 





“पण कंटफ़िशला थंडी आवडत नाही,” 


मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 
" कैटफिशला रोखण्यासाठी जर हवा थंडी 


झाली तर!” 





“मला अजूनही विश्वास बसत नाही की 


एखादा मासा चालू शकतो,” लेनी महणाला. 


मिस्टर वाल्टरने केटफ़िशला 


जमिनीवर ठेवून दिल. 





कटफ़िशने आपली शेपटी फिरवून जमिनीच्या 





विरुद्ध बाजूला धक्का दिला. मग त्याने स्वतःला 
आपल्या दोन समोरच्या परांनी खेचलं. “हा एक 
सुपर मासा वाटतो,” डोनाल्‍ड म्हणाला. “तो 


भीतीदायकही आहे,” लेनी महणाला. 





त्या रात्री, डोनाल्ड आणि त्याचे वडील एका 


रेस्टोरेंटमध्ये खाण्यासाठी बाहेर गेले. 


डोनाल्‍डने एक मोठा बर्गर खाल्ला. 





कंटफ़िशची मोठी झुंड रस्ता पार 


घरी परत येतांना डोनाल्‍डच्या वडिलांनी गाडी 

करत होता. मग ते रस्त्याच्या 
थांबवली आणि खिडकीतून बाहेर बघितलं. 

दुसरीकडे गवतात घुसले. 
“माझा विश्वास बसत नाही!” ते म्हणाले. 





“थोड़े शांततेनं काम कर, डोनाल्ड," 


त्याचे वडील म्हणाले. 


“हे कैंटफ़िशचे आक्रमण आहे! डोनाल्‍ड ओरडला. “पण केटफिश दुसन्या माशाना बाहैर 
“ते सगब्व्या जागांवर कब्जा करत आहेत.” काढत आहे,'” डोनाल्‍ड महणाला. “लवकरच 


त्या चालणाय्या केंटफ़िश शिवाय आणखीन 


काही वाचणार नाही!” तो ओरडला. 









अल अर 
है त ॥ है #77 | 2 / 


खूप काछ्ठ निघून गेला. डोनाल्‍डला आता 





चालणाय्या कंटफिश बघण्याची सवय डोनाल्ड जेव्हा मासे पकडायला गेला 
झाली होती. आता ते कैंटफिश तेव्हा तो कैटफिश पकड़न-पकड़ून 


सगक्ठीकडे होते. एकदम थकून गेला. 


मग एक दिवस त्याची आई महणाली, 
"डोनाल्‍ड, आज रात्री तू पांघरून घेवून 
झोप ह १5 


“का, आई?” डोनाल्‍डने विचारलं, “बाहेर 






तर खूप गरम होतंय.” 
“वर्तमानपत्रानुसार आज रात्री आपल्या 0।॥।५) / ५ १५)/६११/ ६५१ 
इथं डेरा पडणार आहे,” आई म्हणाली. 
“कधी-कधी इथ॑ं दक्षिण फ्लोरिडामध्ये खूप 


थंडी पडते,” आई म्हणाली. जेव्हा रात्र झाली तेव्हा डोनाल्‍डने 


थंड हवेत आपल्या श्वासाची हवा 


बघितली. 





ठुसय्या दिवशी सकाक्छी डोनाल्‍ड बाहेर 


ते आपल्या जाब्व्यात मासे पकडत होते. ते 


मासे केटफिश होते आणि ते मेले होते. 


गेला. त्याने खड़डयाच्या किनाय्यावर 
कोणालातरी बघितलं,. 


ते मिस्टर वाल्टर होते. 





“प्रचंड थंडीने चालणारे कैंटफिशला मारले," 


मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 


“हे वाईट आहे की सगब्ब्या केंटफिशला 


मारण्याएवदी थंडी पडली नाही,” ते म्हणाले. 


“पण आता आम्हांला है माहित आहे की 


केटफिश पूर्ण देशभर पसरणार नाही.” 


“महणजे हा केंटफिशच्या आक्रमणाचा 
शेवट आहे का?” डोनाल्‍डने विचारलं. 

“हे बरोबर आहे,” मिस्टर वाल्टर म्हणाले. 
“पण कैटफिशला हल्ू-हल्ू थंडीची सवय 


होवू शकते.” 





हज ऊन वाढू लागले होते. एक 
कासव पाण्याच्या बाहेर येवन एका 
झाडाच्या फांदीवर चढत होता. एक 


किडा पाण्यात पोहत होता, मग एका 


छोटया माशाने त्याला खाल्ले. 





ख ! डोब्व्याच्या कोपय्यातन य्यातून डोनाल्‍डने अजन जून 
काहीतरी पाहिलं. एक गुलाबी मासा आपल्या 
मिशा आणि चमकदार डोब््यांच्या साहह्य्याने 


खुरडत जात होता. खड्डयाकडे! 





आणि मग तो पाण्यात गायब झाला. 


लेखकाची नोट 


चालणाय्या केंटफ़िशचे वैज्ञानिक नाव 
"क्लारियस बत्राचस" आहे. तो दक्षिणपूर्वी 
आशियातून येतो, जिथला जलवायू गरम असतो. 
कितीतरी वर्षापर्यत अमेरिकेत लोक त्यांना 
अक्वरियम मध्ये पालण्याचा मासा महणून बघत 
असत. मग फ्लोरिडाच्या एका माश्यांच्या फार्ममधून 
काही केंटफ़िश पक्वन गेले. ते दक्षिण फ्लोरिडात 
पसरले. वैज्ञानिकांना त्यांच्याबद्दल मार्च १९६७ मध्ये 
कव्ठले. जेव्हा एका केंटफ़िशला एका कोब्याने 
जाब्व्यात पकडले. इतर केंटफिश, दक्षिण फ्लोरिडाच्या 
पाण्यातून चालत आणि पोहत दूर-दूर पर्यत 
पोहचले. कटफिशला मोठया संख्येने मुलं झाली. 
लवकरच एवठदे सारे केैंटफिश झाले की त्यांनी 
निसर्गाचे संतुलन बिघड़न टाकले. खरंतर थंड 
हवामानाने त्त्यांच्यातल्या कितीतरी जण 
मारले.चालणारा कैंटफिश जवकछजवक् दोन फुट लांब 
असतो. ते हवेत श्वास घेवू शकतात. त्यांचे काटे 
विषारी असतात. 


